तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुर बाजार, ता. चांदुर 
बाजार, जि. अमरावती येथील “सिट्रस इस्टेट” साठी 
सन २०२३-२०२४ मध्ये वितरीत निधीची बाब बदल 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. (२४०१8०२५) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सिईओ-२०२४/प्र.क्र.५८/९-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 

१) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११५/९-ओ, 
दिनांक १८ जुले, २०२३ 

२) कृषी व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११५/९-अ, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, 2023 

३) कृषी व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.११५/९-अ, 
दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२३ 

४) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्र.कृुआ/फलो-२/सिट्रसइस्टेट/चांदुरबाजार/नि.बाब/२४२/२०२४, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


तालुका बिज गुणन केंद्र, चांदुरबाजार, ता.चांदुरबाजार, जि. अमरावती येथे Riga इस्टेट ची 
स्थापना करण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी संदर्भ क्र. ३ येथिल दिनांक ०४.१२.२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये २४०१०२५ या लेखाशीर्षाखाली ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या 
बाबीखाली रु.६४०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु.१००.०० लक्ष इतका 
निधी प्रयोगशाळा स्थापन करणे या बाबीकरिता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


प्रयोगशाळा बांधकामाचे अंदाजपत्रके तांत्रिक मंजुरीसह प्राप्त करुन घेणे तसेच साहित्य खरेदी 
करुन प्रत्यक्ष प्रयोगशाळा कार्यन्वित होणेस वेळ लागणार आहे. प्रयोगशाळा स्थापन करणे या 
बाबीसाठी वितरीत निधी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटिका स्थापन करणे या बाबीवर वळते 
करुन दिल्यास मार्च-२०२४ पुर्वी निधी खर्च होवु शकेल. त्यामुळे सदर निधी उच्च तंत्रज्ञानावर 
आधारीत रोपवाटिका स्थापन करणे या बाबीवर खर्च करण्यास मान्यता देण्याची विनंती संदर्भ क्र.४ 
च्या पत्रान्वये संचालक (फलोत्पादन) यांनी केली आहे. त्यानुसार, दिनांक ०४.१२.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये २४०१०२५ या लेखाशीर्षाखाली प्रयोगशाळा स्थापन करणे या बाबीसाठी वितरीत निधी 
उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटिका स्थापन करणे या बाबीवर खर्च करण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिईओ-२०२४/प्र.क्र.५८/९-ओ 


शासन निर्णय :- 

कृषि व पदुम विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथिल दिनांक ०४.१२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
ताळुका बिज गुणन केंद्र, चांदुरबाजार, ता.चांदुरबाजार, जि. अमरावती येथिल Riga इस्टेट मध्ये 
“प्रयोगशाळा स्थापन करणे” या बाबीसाठी वितरीत रु.१००.०० लक्ष निधी “प्रयोगशाळा स्थापन 
करणे” या बाबी ऐवजी “उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटिका स्थापन करणे” या बाबीवर खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. निधी खर्च करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील व महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त 
विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


रः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०५१४३७५३२४०१ असा आहे. 
हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E MA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 5ab3f88d6a6beb26ad2675a8c7 
G O RA KH N AT H a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE404083 
6DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH 


MHAPANKAR ar 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. राज्यपाल, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 

) 

) 

) 

) 


मा. सभापती /उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 
सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११) अपर मुख्य सचिव (कृषि), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
) 
) 


१४ संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१५) विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिईओ-२०२४/प्र.क्र.५८/९-ओ 


१६) लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक यांचे कार्यालय, अमरावती 

१७) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती. 

१८)ळेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, अमरावती 

१९) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

20) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
) 
) 
) 
) 
) 


29 Gash, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

22) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

२३)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२४) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२५) निवड नस्ती. 


333333 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


